मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे 
दाखल रिट याचिका क्र.१०७३५/२०२० शोभना 
शिक्षण संस्था विरूद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर व ५१ 
सलग्न याचिकांमध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासाठी 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या विशेष समुपदेशी यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२०/प्र.क्र.९१/का.८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- १३ सप्टेंबर, २०२१. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


शासन निर्णय क्र. बालगृ-२०२०/प्र.क्र.९१/का.८, दि.०५/०८/२०२१ मधील परिच्छेद क्र. २ 
पुढीलप्रमाणे असून 
“या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक एक्स-२, २२५१-सेक्रेटरिएट-सामाजिक सेवा-०९०-सचिवालय (09) 
(०१) महिला व बाल विकास विभाग-(२२५१ ०४३६) या लेखा शिर्षांतर्गत २८-व्यावसायिक सेवा या 
उद्दीष्टाखाली सन २०२०-२१ या अर्थसंकल्पीय वर्षासाठी अर्थसंकल्पीत तरतूदीतून भागविण्यात यावा.” 
२. सदर परिच्छेद उपरोक्‍त ऐवजी याप्रमाणे वाचावा, 
“या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक एक्स-२, २२५१-सेक्रेटरिएट-सामाजिक सेवा-०९०-सचिवालय (09) 
(०१) महिला व बाल विकास विभाग-(२२५१ ०४३६) या लेखा शिर्षांतर्गत २८-व्यावसायिक सेवा या 
उद्दीष्टाखाली सन २०२१-२२ या अर्थसंकल्पीय वर्षासाठी अर्थसंकल्पीत तरतूदीतून भागविण्यात यावा.” 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९१३१७०६२९४७३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by VARUDKAR MAHESH 
ASHOKRAO 


DN: c=IN, o=GOVERNMEI 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
ICode=400032, st=Mahi 


ar 
2.5.4.20=d93c4961d98086877a404829621 1d7 
f97ecfd40d7967c43d20b360d83ce0fa6, 


idonym=58C42BF9F3ABBB1C15CFBC42D 


ASHOKRAO sissies 
महेश वरूडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 


Cc AW AO 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२०/प्र.क्र.९१/का.८ 


. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


-0 
— 
es 


4¢ 


. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

ad उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 

.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१७. 


कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 


wd जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
१९. 
२०. 


सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती, का-०८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


